कोकण पर्यटन विकास समितीच्या उपाध्यक्ष 
पदी नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
श्री. संदेश पारकर, जिल्हा सिंधुदुर्ग 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२०/१/प्र.क्र.४०/पर्यटन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-१० मे, २०२२. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक टिडीएस २०१९/७/ प्र.क्र.४६९/ 
पर्यटन, दिनांक ९/८/२०१९ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक टिडीएस २०२०/१/ प्र.क्र.४०/ 
पर्यटन, दिनांक ९/१०/२०२० 


प्रस्तावना :- 


कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना प्रतिनिधीत्व देऊन मा. मंत्री 
(पर्यटन) यांच्या अध्यक्षतेखाळी “कोकण पर्यटन विकास समिती” गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
समितीवर श्री. प्रमोद जठार (माजी आमदार) यांची उपाध्यक्ष म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती संदर्भ 
क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आली आहे. कोकण पर्यटन विकास समितीच्या 
“उपाध्यक्ष' च्या रिक्‍त पदी नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भाधिन दिनांक ९/८/२०१९ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या “कोकण पर्यटन विकास समिती” 
च्या 'उपाध्यक्ष' पदी श्री. संदेश पारकर, जिल्हा सिंधुदुर्ग यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१०१४४३१०८८२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally si 


Ujjwala Santosh ac 
Dandekar ae 
(उज्ज्वला सं. दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
श्री.संदेहा पारकर, जिल्हा सिंधुदुर्ग. 


प्रति, 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा 


Av AD -O 


Cc 
ae 


£58) oc 
न आ. वद मक Se DS DS 


S 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२०/१/प्र.क्र.४०/पर्यटन 


८) सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद 

९) सर्व मा. विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा 

१०) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक 

११) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबईविभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग 

१५) श्री. प्रमोद जठार (माजी आमदार) 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

१७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, नागपूर. 

१८) जिल्हाधिकारी, मुबंई शहर /मुंबई उपनगर/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/रायगड/ठाणे/पालघर. 

१९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, मुबंई शहर /मुंबई उपनगर/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदुर्ग/रायगड/ठाणे/पालघर. 

२०) उप सचिव, पर्यटन 

२१) विभागीय वन अधिकारी 

२२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

23) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबईजिल्हा नियोजन अधिकारी, मुबंई शहर /मुंबई उपनगर/ 
रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/रायगड/ठाणे/पालघर 

२४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुबंई शहर /मुंबई उपनगर/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/रायगड/ठाणे/पालघर 

२५) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील सर्व कार्यासने 

२६) निवड नस्ती, पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


